वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ 
अपारंपारिक ऊर्जा विकास कक्ष स्थापन 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. धोरण २०१८/प्र.क्र. १६६५ /टेक्स-५, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक -१३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा - शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण २०१८/प्र.क्र. १६६५ /टेक्स-५, 
दिनांक - ८ मार्च, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक - 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परि. २ सुधारीत करण्यात येत आहे. सदर परि. खालील प्रमाणे 
वाचण्यात यावा. 
२. या कक्षाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 
१) आयुक्त (TAM), वस्नोद्योग आयुक्तालय, नागपूर - अध्यक्ष 
२) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर - सदस्य 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी - सदस्य 
TAIN महासंघ मर्या, 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, हातमाग महामंडळ, नागपूर - सदस्य 
५) MEDA चे प्रतिनिधी - सदस्य 
६ लोकर संशोधन संस्थचे प्रतिनिधी - सदस्य 
(9) SASMIRA चे प्रतिनिधी - सदस्य 
८) इतर २ अशासकीय तज्ञ - सदस्य 
९) सह आयुक्त (प्रशासन), वस्रोद्योग आयुक्तालय, - सदस्य सचिव 


सदर समितीची दर महिन्याळा आढावा बैठक आयोजित करण्यात यावी. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००२१३१३०८५४६३०२ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Vishal Vishvas जा, 
Madane यया 
(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. मा. मंत्री (वस्रोद्योग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री (उर्जा), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. राज्यमंत्री (THEM), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः धोरण २०१८/प्र.क्र. १६६५ /CRI-4, 


षु. 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, हातमाग महामंडळ, नागपूर 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी THEM महासंघ मर्या., मुंबई 


१०, 


११ 


१५ 


es 


१८. 


महासंचालक, MEDA, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण 


.संचाळक, लोकर संशोधन संस्था (WRA), ठाणे 
१२. 
१३. 
१४. 


कार्यकारी संचालक, SASMIRA, वरळी, मुंबई-३० 
आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, नागपूर 
संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर 


. सह सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. 
१७. 


सह आयुक्त (प्रशासन), TAT आयुक्तालय, नागपूर 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन टेक्स १-अ/टेक्स १-ब/टेक्स-२/टेक्स-३ / CHI 
४/रेशीम कक्ष, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (टेक्स-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


